बोदवड जि.जळगाव येथील ग्रामन्यायालयाऐवजी 
दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, बोदवड, जि.जळगाव न्यायालय स्थापन 
करणे व त्यासाठी पदनिर्मिती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- ०८१६/६२५/प्र.क्र.१०१/का-११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०१९ 


१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.सीआरसी २००९/प्र.क्र. ३७/का-१२, दि.२७.९.२०११.व 
दि. १२.२.२०१२. 

२) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र No.BW)A-9809/988.9/ 2096/4992 3, FF.29.9.209§ 

३) जिल्हाव सत्र न्यायालय,जळगाव यांची म.जा.क्र./सांख्यिकी/२४०७/२०१७,दि. १८.५.२०१७व 
म.जा.क्र./काव्यवि (प्र.ा)/५५८४/२०१७,दि.१५.११.२०१७ ची पत्रे. 

४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र. पदनि- २०१८/प्र.क्र.९२/१८/आपुक,दि.२५.०९.२०१८ रोजीचे 


पत्र. (पदनिर्मितीबाबत कार्यवृत्त) 


प्रस्तावना: 

राज्यात नवीन न्यायालयांची निर्मिती मा.उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार केली जाते. दरम्यान, 
राज्यातील मुख्यमंत्री व सर्व उच्च न्यायालयांतील मुख्य न्यायमूर्ती, यांची संयुक्‍त बैठक नवी दिल्ली येथे 
दि.०७.०४.२०१३ रोजी झाली. सदर बैठकीमध्ये आवश्‍यकतेनुसार अस्तित्वात असलेल्या ग्रामन्यायालयाऐवजी 
नवीन न्यायालय स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. ही बाब विचारात घेता मा.उच्च 
न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष जसे की, राज्यातील विविध ठिकाणी न्यायालय सुरु 
करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची किमान संख्या ५०० असावी, त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा उदा. 
न्यायालयीन इमारती आणि न्यायाधीझ्ञांची निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी, इत्यादी निकष पूर्ण होत 
असल्याने मा.उच्च न्यायालयाच्या “न्यायालय स्थापना समितीने” बोदवड, जि.जळगाव येथे अस्तित्वात 
असलेल्या ग्रामन्यायाळयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीऱा (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बोदवड हे 
न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार संदर्भिय अनुक्रमांक २ येथील प्रस्ताव प्राप्त झाला. सदर 
प्रस्ताव वित्त विभागास सादर केला असता, प्रस्तावित न्यायालय स्थापनेस तसेच पदनिर्मितीस संदर्भिय 
अनुक्रमांक ४ नुसार मान्यता प्राप्त झाळी आहे. सबब, सदर न्यायालय स्थापन करण्याची व त्यासाठी 


पदनिर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ०८१६/६२५/प्र.क्र.१०१/का-११ 


शासन निर्णय : 

बोदवड, जि.जळगाव येथे ग्राम न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, बोदवड हे न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकरणी बोदवड, जि.जळगाव 
ग्रामन्यायालयासाठी निर्माण केलेली ५ पदे रद्द करण्यात येत आहेत. तसेच दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बोदवड,जि.जळगाव या न्यायालयासाठी खाळीळ २७ पदे (२३ नियमित व ४ 
काल्पनिक पदे बाहययंत्रणेद्वारे) न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बोदवड 


जि.जळगाव या न्यायालयासाठी आवऱयक पदे (अस्थायी) 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी रुपये पदसंख्या 
चिं दिवाणी न्यायाधीठा (कनिष्ठ TAN २७७००-७७०-३३०९०-९२० शग 
व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग | ४०४५०-१०८०-४४७७० 

२ | सहायक अधिक्षक ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० २ 
३ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० a 
४ | वरीष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० 3 
५ | कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० ८ 
६ | मुख्य बेलिफ ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० शकि आं 
७ | बेलिफ ५२००-२०२००ग्रेड पे १९०० ३ 
८ | शिपाई ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 8 
एकूण नियमित पदे (अ) २३ 

९ | पहारेकरी बाहययंत्रणेद्वारे ३ 
हि ० | सफाईंगार बाहययंत्रणेद्वारे शिक उन 
एकूण काल्पनिक पदे (ब) शिळ आं 

एकूण (अ--बो २७ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- ०८१६/६२५/प्र.क्र.१०१/का-११ 

२. यावरील खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४-न्यायदान, १०५-दिवाणी व सत्र न्यायालय, (०२) जिल्हा व सत्र 
RATATAT, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४०१७२) (अनिवार्य) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२८/व्यय-५, 
दि.२१/०२/२०१८ व अनौपचारीक संदर्भ क्र. १६८/आपुक, दि. ०६.०३.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११११५१६४६७४१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SAMEER Lge orl era a 


2.5.4.20=5dbac283 1fe59fe1a87c59b903dbacde3c 


093fcf3a6d618505f7c4fbdc94143b, 

S H A S H | KA N T postalCode=400032, street=5TH FLOOR,L AND 
J,MANTRALAYA,MUMBAI, ou=LAW AND 
JUDICIARY, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ADKAR ००0000) 
(स. 3. अडकर) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


re] 
ap 


मा.राज्यपालांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय (अ.शा), मुंबई, पत्राने. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगांव. 

महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

वित्त विभाग, कार्यासन- व्यय ५/आ.पु.क. मंत्रालय, मुंबई. 

विधि व न्याय विभाग, कार्या-१२/१३/२३ व २४ मंत्रालय मुंबई. 
निवडनस्ती / कार्या- ११. 


जन ले. «=O <0 
२ १ 2 >> > ८2 ७ & £ <£ & ८2 :2 -:2 


-O 
9८ 


KKEKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


